किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सन 
२०२०-२१ या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या 
कापसाचे ger शोतक-यांना अदा 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस 
उत्पादक पणन महासंघास युको बँक,मुंबई 
यांचेकडून ६.००% या व्याजदराने घेतलेल्या 
₹६०० कोटी कर्जास शासन हमी मंजूर 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाहमी- २०२१/सपववि/प्र.क्र.५३/अर्थबळ, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा -१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१०९९/प्रक्र.६८/शा.हमी, दि. ५.११.१९९९. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी -१००८/प्रक्र.१८/शा.हमी,दि.२८.४.२००८ 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. यांचे 
क्र.कापूस / एम.डी./२१-२२/ २२३५ दिनांक 8/08/2029 चे पत्र. 
प्रस्तावना: 
केंद्र शासनाने भारतीय कपास निगम या संस्थेची सन २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत दराने 
कापूस खरेदी करण्यासाठी प्रमुख अभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली आहे. भारतीय कपास निगमने सदर 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ 
मर्यादित, मुंबई यांची उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्‍ती केळी आहे. सदर याजर्नेतर्गत खरेदी केलेल्या 
कापसाची देणी शेतकऱ्यांना वेळीच अदा करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासंघास युको बँक, मुंबई यांचेकडून ६.००% या व्याजदराने ₹६०० कोटी (रुपये सहाशे कोटी फक्त) 
इतक्या घेतलेल्या कर्जास शासन हमी देण्यास व शासन हमीवरील हमीशुल्क माफ करण्याच्या सहकार, 
पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने दि.२२/०९/२०२१ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी 
दिली आहे. त्यानुषंगाने शासन हमीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 


किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम २०२०-२१ मध्ये भारतीय कपास निगम यांच्या 
वतीने खरेदी केलेल्या कापसाची देणी वेळीच अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक 
पणन महासंघ, मुंबई (क्र्णको) यांना युको बँक, मुंबई (धनको) यांचेकडून ६.००% या व्याजदराने एकूण 
₹६०० कोटी (रुपये सहाशे कोटी फक्त) इतक्या घेतलेल्या कर्जास शासन हमी मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन हमीची मुदत ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी- २०२१/सपववि/प्र.क्र.५३/अर्थबळ, 


३. धनको बँकांसमवेत शासन हमीवर घेतलेल्या कर्जासंबंधी करण्यात येणाऱ्या करारपत्रात खालील 
अटी व शातींचा समावेश करण्यात यावा. 


३.१) शासन हमी एकूण ₹६०० कोटी इतक्या कर्जाच्या रकमेपुरतीच सिमीत राहील. 

३.२) बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज, भारतीय कपास निगम कडून प्राप्त होणारी रक्‍कम तसेच शेतक-यांना 
वितरीत करावयाची रक्‍कम व बँकांची परतफेड याकरिता कर्ज देणाऱ्या धनको बँकेमध्ये महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ लि.मुंबई या संस्थेच्या नावे Cada Escrow A/C उघडण्यात 
येईल व या अकाऊन्ट मधून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. 

3.3) धनको बँकांकडील कर्जाची परतफेड करण्यास विलंब झाल्यास त्याकरिता आकारण्यात 
आलेल्या दंडनीय व्याजाकरीता व इतर कोणत्याही देय रकमांसाठी शासन हमी लागू होणार नाही. 

३.४ महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघा कडून कर्जाच्या वसूली करीता पुरेशा 
मत्तेची प्रतिभूती (Security) घेतल्यानंतरच धनको बँका कर्ज मंजूर करतील. सदर मत्तेची तपासणी 
वेळोवेळी व कमीत कमी सहा महिन्यातून एकदा तरी संबंधित बॅक करेल. 

३.५ महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघा कडून कर्ज फेडीत कसूर झाल्यास 
फेडरेशनच्या चल / अचल मालमत्तेची विक्री / लिलाव (Auction) करुन कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण 
करावी. तसेच, कर्ज वसूलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याशिवाय धनको बँकांना हमीपूर्ततेकरिता शासन 
हमीच्या प्रतिभूतीचा वापर करता येणार नाही. 

३.६ महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून कर्जाच्या परतफेडीबाबत अथवा 
व्याजाची रक्‍कम देण्याबाबत होणा-या कसुरीची सूचना शासनास ९० दिवसाच्या आत देणे धनको बँकांना 
बंधनकारक असेल. 

३.७ धनको बँका हया राज्य शासनाच्या पूर्व अनुमतीशिवाय महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक 
पणन महासंघास आदेशामध्ये विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज देणार नाहीत. तसेच सदर 
प्रयोजनासाठी THT इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणार नाही. 

३.८) धनको बँकाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या चल / अचल 
मालमत्तेची विक्री वसुलीचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी एक समिती स्थापन करावी व त्या समितीमध्ये 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग व वित्त विभागाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी घेण्यात यावा. चल / अचल 
मालमत्तेची विक्री/ लिलाव करताना मुल्यांकन त्रयस्थ संस्थेकडून शासन नियमानुसार करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच, उक्त समितीमधील शासनाच्या दोन्ही प्रतिनिधींच्या अहवालासह लिलाव प्रक्रियेचे 
अंतिमीकरणास शासनाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहिल. 


वरील (३.१) ते (३.८) पैकी कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास शासन हमी अवैध होईल. 


४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला ₹६०० कोटीची शासन हमी अ.क्र. १ 
येथील दिनांक ५.११.१९९९ मधील झासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या अटी तसेच खालील अटीं व 
शर्तीच्या अधीन राहील:- 


४.१) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ हे Principal Debtor राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी- २०२१/सपववि/प्र.क्र.५३/अर्थबळ, 


8.2) धनको बँकांकडून घेण्यात येणा-या कर्जाचा वापर फक्त कापसाची देणी वेळीच अदा 
करण्याकरिता करण्यात यावा. 

४.३) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने खरेदी केलेल्या कापसाची देणी अदा 
करण्यासाठी लागणारी रक्‍कम विचारात घेऊन आव्यक तेवढयाच कर्जाची उचल करण्यात यावी. 
४.४ सदरचे कर्ज (मुद्दल + व्याज) फेडण्याची तसेच, कर्जफेडीकरीता उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ/सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग यांची राहील. 


४.५ सदर शासन हमीवर देण्यात आलेल्या कर्जाचे दायित्व शासनावर येणार नाही याबाबत 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दक्षता घ्यावी. 
४.६) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा 
अहवाल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर सहा महिन्यांनी (३१मार्च/३०सप्टेंबर) 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागास सादर करेल. 
४.७ महाराष्ट्र Wed GEO कापूस उत्पादक पणन महासंघाने विहित कार्यपध्दतीने लेखा परिक्षित 
केलेल्या त्यांच्या लेख्यांची एक प्रत शासनास सादर करावी. 
५. हमीशुल्क 

मा.मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानुसार सदर शासन हमीवरील हमीद्युल्क माफ करण्यात येत 
आहे. तथापि, शासन हमीवरील घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत संनियंत्रणाची जबाबदारी 
सहसचिव/ उपसचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांची राहील. 


६. हा शासन निर्णय सहकार, पणन व Gere विभागाच्या नस्ती क्र. कापूस-२०२१/प्र.क्र.६३ 
(भाग-१)/१०स वरील प्रस्ताव व वित्त विभागाचा शासन हमी क्र. ३/२०२१-२२ नुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

७. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ लि. मुंबई यांनी कर्ज घेण्यासंबंधी 
करावयाच्या करारपत्रावर स्वाक्षरी करण्याकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील संबंधीत 
सहसचिव/ उपसचिव व वित्त विभागातील उप सचिव (अर्थबळ) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११०२६१७०३४३४८०५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ANIL RAJARAM RANE कवक 


OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = FINANCE DEPARTMENT 


(अ.रा.राणे _ 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२.मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाहमी- २०२१/सपववि/प्र.क्र.५३/अर्थबळ, 


३.मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५.मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६.मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७.सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 

मुंबई. 

८.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

९.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

१०.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१३.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 

१४.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RET क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 

१५.इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

१६.नॅशनॅलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 

१७.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

१८.बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

१९. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 

२०.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 

२१. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

२२. प्रधान सचिव(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ लि., २ रा 

मजला, २०१, जॉली भवन-२, अपो. निर्मला निकेतन, ७ न्यू मरीन लाईन्स, चर्चगेट, मुंबई-२० 

२४. युको बँक, मुंबई-४०० ०२१. 

२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२८. वित्त विभाग GR व हमी संनियंत्रण कक्ष/व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२९. कक्ष अधिकारी (१० स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३०. निवडनस्ती/ अर्थबळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


ANNEXURE A 


Proforma in which the information in respect of repayment.of loan and financtal lability of the 
borrower is to be submitted by the lending institute to the Government every six month (1st 
April/ ist Oct) 


1 Name of Lending Institute: 
2 Principal Debtor: 

3 Name of Administrative Dept: 
4 Guarantee No: 

5 Date of Validity of Guarantee: 


6 Report for the period from: To 
Guarantee & Repayment during the period (Rupees) 


oe See Se ककी Total 
4 Outstanding guarantee at 
beginning of the period 
Additional guarantee 
2 |sanctioned, if any during 
the period 
Toal Outstanding (1+ 2) See 


Balance at end of the 


ei a 

aE eter ae 
Beginning 

G. F. Paid (Rs.) See eee eee 

4 | Challan No 


5 Balance at end of the 
period (1-2) 


9 Types of inspection of assets / due diligency 
by lending institute during last 6 months to engure 
loans are properly secured. 


10. Financial Health of Principal Debtor 


(1) Total Turnover of the Principal Debtor 
(ll) Total Profits 
(iil) % of profits as % of loan amount 


11. Is in the opinion of lending institute,the 
borrowing institute in a position to service the debt 
against which government guarantee is given 


12. Is in view of the lending institute, the 
borrowing institute being managed efficiently 


13. If not, type of corrective action proposed to be 
taken by lending institute 


14. Has the lending institute ensured that no 
further loans have been taken by the borrowing 
institute since the government guarantee was 

given 


15, Has thé lending institute ensured that the 
guarantee fees has been paid to the Goveernment 
in order to keep the guareante alive and valid 


